Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ , अंक २४ ] गुरुवार ते बुधवार , जून ११-१७, २०२०/ ज्येष्ठ २१-२७, शके 


१ ९ ४२ 


[ पृष्ठे १५ , किंमत : रुपये १०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग 


एक - अमरावती 


विभागीय 


पुरवणी 


पृष्ठे 


नाही . 


भाग एक- शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश. 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ ., केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 
नाही. भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, 

जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
१-१५ 

निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना. 


शासकीय 


अधिसूचना : नेमणुका , 


इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४१ ९ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र.अ - भू.सं - अ.का.- कावि १७९ - २०२०. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे .) याच्या 
कलम -११ च्या पोटकलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक १९ / २०२० , दिनांक ३ जानेवारी २०२० अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 


अ .- एक -१ ( १५४५ ). 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून ११-१७, २०२०/ ज्येष्ठ २१-२७ , शके १९ ४२ 


केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी यांनी, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास ,विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
" बुडीत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे. 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकारी यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धाप्रकल्प -४ , जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे. 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २१-४७-२०१७-२०१८ , गाव- असदपुर, तालुका- अचलपुर, जिल्हा अमरावती. 
सर्व्हे नंबर / गट नंबर 

सं.मो. प्रमाणे क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३) 


अ . क्र . 


हे . आर 


१ 


४८१ पैकी 


०४१ 


२ 


४८१ पैकी 


१ १४ 


३ 


५०१ 


०४० 


एकूण 


१ ९ ५ 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


- 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


चंद्रभागा बॅरेज बृहत लघु प्रकल्प . 
चंद्रभागा बॅरेज बृहत लघु प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता. 
चंद्रभागा बॅरेज बृहत लघु प्रकल्पामुळे प्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभ क्षेत्रातील 
संबंधित शेतक -यांचेजिवनमान उंचवणार आहे . शेतक -यांचे उत्पन्न वाढून कृषी संपत्तीत वाढ 
होणार आहे. 


: 


अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

- निरंक 

अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- निरंक 


दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून ११-१७, २०२० / ज्येष्ठ २१-२७, शके १९ ४२ 


३ 


३ 


, 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ४२० . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र.अ - भू.सं - अ.का.- कावि २०६-२०२०. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी यांनी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे.) याच्या 
कलम -११ च्या पोटकलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक १०/२०२० , दिनांक २ जानेवारी २०२० अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी यांनी, कलम १५ च्या पोटकलम (२ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे. 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“बुडीत क्षेत्र ” म्हणूननिर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकारी यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), अप्पर वर्धा प्रकल्प-४ , जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे. 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३१-४७-२०१७-२०१८ , गाव वडगाव खुर्द, तालुका अचलपुर , जिल्हा अमरावती. 

सर्व्हे नंबर / गट नंबर 

सं.मो. प्रमाणे क्षेत्र 
( १) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


अ . क्र . 


१ 


३ 


० १२ 


२ 


९ 


०३० 


९ 


०४७ 


९ 


०२४ 


३ 


१० 


०१६ 


४ 


११ 


०६९ 


१२ 


०३५ 


१२ 


०३५ 


६ 


१३ 


०२१ 


७ 


१४ 


०६३ 


८ 


२२ 


०१७ 


एकूण 


३६ ९ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून ११-१७, २०२० / ज्येष्ठ २१-२७, शके १९ ४२ 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ 


। 
। 
। 


: 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

चंद्रभागा बॅरेज बृहत लघु प्रकल्प . 
चंद्रभागा बॅरेज बृहत लघु प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता. 
चंद्रभागा बॅरेज बृहत लघु प्रकल्पामुळे प्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभ क्षेत्रातील 
संबंधित शेतक -यांचेजिवनमान उंचवणार आहे . शेतक -यांचे उत्पन्न वाढून कृषी संपत्तीत वाढ 
होणार आहे. 

अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

- निरंक 

अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- निरंक 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ४२१ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र.अ - भू.सं - अ.का.- कावि २०७-२०२० , 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी यांनी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे .) याच्या 
कलम -११ च्या पोटकलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ०९ /२०२०, दिनांक २ जानेवारी २०२० अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी यांनी, कलम १५ च्या पोटकलम ( २ ) अन्वयेदिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे. 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ बुडीत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेलेजिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकारी यांची कार्येपार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), अप्पर वर्धा प्रकल्प-४, जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे. 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २९ -४७-२०१७-२०१८ , गाव- असदपूर , तालुका- अचलपुर , जिल्हा अमरावती. 
सर्व्हे नंबर / गट नंबर 

सं.मो. प्रमाणे क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ . क्र . 


हे . आर 


१ 


४६३ पैकी 


० २१ 


एकूण 


०२१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून ११-१७, २०२०/ ज्येष्ठ २१-२७, शके १९ ४२ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


चंद्रभागा बॅरेज बृहत लघु प्रकल्प . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ 


- 


चंद्रभागा बॅरेज बृहत लघु प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता . 
चंद्रभागा बॅरेज बृहत लघु प्रकल्पामुळे प्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभ क्षेत्रातील 
संबंधित शेतक -यांचेजिवनमान उंचवणार आहे. शेतक -यांचे उत्पन्न वाढून कृषी संपत्तीत वाढ 
होणार आहे. 


अनुसूची-- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


- निरंक - 


अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


- निरंक - 


दिनांक १६ मार्च २०२० . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४२२ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र.अ - भू.सं- अ.का.- कावि २३३-२०२०. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी यांनी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे.) याच्या 
कलम -११ च्या पोटकलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ५६२, दिनांक ४ सप्टेंबर , २०१९ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे. 

आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी, कलम १५ च्या पोटकलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास ,विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“बुडीत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे. 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकारी यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धा प्रकल्प ४, जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे. 


. 


अ.- एक -२ ( १५४५ ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून ११-१७, २०२०/ ज्येष्ठ २१-२७ , शके १९ ४२ 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२-४७-२०१७-२०१८ , गाव कुमागड, तालुका भातकुली, जिल्हा अमरावती. 
अ . क्र . सर्व्हे नंबर / गट नंबर 

सं.मो. प्रमाणे क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


३४ 


२ 


३३ 


००७ 


३ 


३२ 


००३ 


४ 


१६ 


००३ 


५ 


१५ 


००१ 


६ 


१४ 


००१ 


७ 


१२ पैकी 


००८ 


८ 


१४७ 


० ८६ 


एकूण 


१११ 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


निम्न पेढी प्रकल्प . 
निम्न पेढी प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील पर्यायी रस्ता धामोरी ते चेचरवाडी, रा. मा . ३०९ रस्त्याच्या 
कामाकरीता. 
निम्न पेढी प्रकल्पाच्या पर्यायी रस्त्यामुळे संबंधित भूधारकांना वाहतुकीकरिता लाभ मिळणार आहे . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: 


अनुसूची -तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

– निरंक 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- निरंक . 


अमरावती : 


शैलेश नवाल , 
जिल्हाधिकारी , 


दिनांक ११ मे २०२० . 


अमरावती. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून ११-१७, २०२० / ज्येष्ठ २१-२७ , शके १९ ४२ 


७ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४२३. 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कावि - भूसंपादन - इवद- ५५०-२०२० . - 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे.) 
याच्या कलम -११ च्या पोटकलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ५२८ , दिनांक १२ मार्च२०१९ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने, कलम १५ च्या पोटकलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे जमिनीचे असल्यामुळे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी “पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून घोषीत करण्याची तसेच पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट करण्याची 
आवश्यकता नाही. 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) ( इमारत व दळणवळण), बुलडाणा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलडाणा यास 
पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १४-२०१२-२०१३, मौजे -बिरसिंगपुर, ता . जि . बुलडाणा . 
अ.क्र . 

लागवडयोग्य क्षेत्र 

पोटखराब क्षेत्र 
( १ ) ( २) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
हे . आर 


गट नंबर 


एकूण क्षेत्र 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


१८३ 


०३९ 


००७ 


०४६ 


एकूण 


० ३ ९ 


० ०७ 


०४६ 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


अनुसूची -दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

मौजे बिरसिंगपुर येथील मॉडेल डिग्री कॉलेजला जाणा- या पोच रस्त्याच्या कामासाठी. 
मौजे बिरसिंगपुर येथील मॉडेल डिग्री कॉलेजला जाणा - या पोच रस्त्याच्या कामासाठी. 
या प्रकल्पामुळे बुलडाणा जिल्ह्यातील बारावी उत्तीर्णविद्यार्थ्यांकरीता महाविद्यालयीन शिक्षणाची 
एक उत्कृष्ट सोय उपलब्ध होणार आहे. त्याचबरोबर या भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार 
आहे. शिक्षणामुळे व रोजगारामुळे लोकांचे जीवनमानात (STANDARD OF LIVING ) 
सुधारणा 

होणार आहे . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


- 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून ११-१७, २०२०/ ज्येष्ठ २१-२७ , शके १९ ४२ 


अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
संपादित होत असलेले क्षेत्र हे जमिनीचे आहे . 

अनुसूची - चार 
संपादित होत असलेले क्षेत्र हे जमिनीचे असल्यामुळे पुनर्वसन आराखड्याची आवश्यकता नाही. 


दिनांक १५ एप्रिल २०२० . 


, 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . ४२४ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक कावि - उप- भूसं - कलि -२४४-२०२०. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -याने , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे .) 
याच्या कलम -११ च्या पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक कक्ष ७:२ -प्रअभूसं -१५५३-२०१८ , 
दिनांक २६ एप्रिल, २०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे 
किंवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, कलम १५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे. 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
"पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) , मध्यम प्रकल्प, बुलडाणा, यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची- एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०५-२००८-२००९ , मौजेहिंगणा भोटा, तालुका नांदुरा, जिल्हा बुलडाणा ( शेती) 


संपादित क्षेत्र 


अ . क्र . 


गट क्रमांक 


वहिती योग्य 


पो.ख. 


एकूण 
क्षेत्र 


क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


१ 


१ १४ 


००० 


१ १४ 


२ 


१ 


२१९ 


००१ 


२२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून ११-१७, २०२० / ज्येष्ठ २१-२७ , शके १९ ४२ 


९ 


( १ ) 


( २ ) 


अनुसूची -एक - चालू 

( ३ ) 
हे . आर 

हे . आर 


हे . आर 


३ 


१ 


११३ 


००० 


११३ 


४ 


८ 


१२१ 


००० 


१२१ 


५ 


८२ 


०२० 


००० 


०२० 


६ 


८२ 


०२९ 


००१ 


०३० 


७ 


८२ 


०१५ 


000 


०१५ 


८ 


८२ 


०१५ 


000 


०१५ 


९ 


८३ 


०३६ 


००१ 


०३७ 


१० 


८४ 


०४२ 


००१ 


०४३ 


११ 


८५ 


० २६ 


००१ 


०२७ 


१२ 


८५ 


०२७ 


००० 


०२७ 


१३ 


७० 


०१० 


000 


० १० 


१४ 


७० 


००९ 


००० 


००९ 


१५ 


७० 


०१२ 


००० 


०१२ 


१६ 


७० 


०१२ 


000 


० १२ 


१७ 


७० 


०१८ 


000 


०१८ 


१८ 


७० 


०२६ 


0 00 


० २६ 


१ ९ 


060 


०३८ 


००० 


०३८ 


२० 


6000 


२० ९ 


80० 


२१३ 


२१ 


६१ 


०३५ 


००१ 


०३६ 


२२ 


६१ 


०२४ 


००० 


० २४ 


२३ 


६६ 


० २३ 


००१ 


० २४ 


२४ 


६७ 


० २३ 


b०० 


०२४ 


२५ 


६८ 


०४६ 


००१ 


०४७ 


२६ 


६८ 


०३८ 


००१ 


०३९ 


२७ 


६ ९ 


०५१ 


००० 


०५१ 


२८ 


२ ९ 


१०२ 


००३ 


१०५ 


२ ९ 


२ ९ 


०३९ 


००१ 


० ४० 


३० 


२ ९ 


०४० 


b०० 


०४१ 


३१ 


३१ 


०३४ 


000 


०३४ 


३२ 


३४ 


०१८ 


००० 


० १८ 


३३ 


३५ 


० ३४ 


b०० 


०३५ 


३४ 


३६ 


०४० 


००१ 


० ४१ 


३५ 


३६ 


१२० 


००२ 


१२२ 


३६ 


३६ 


० ३५ 


००० 


०३५ 


3७ 


३७ 


०१६ 


००१ 


०१७ 


३८ 


३७ 


०१७ 


००० 


०१७ 


३ ९ 


३८ 


०१८ 


००० 


०१८ 


४० 


३८ 


०१८ 


००० 


०१८ 


अ.- एक -३ (१५४५ ). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून ११-१७ , २०२०/ ज्येष्ठ २१-२७, शके १९ ४२ 


( १ ) 


( २ ) 


अनुसूची- एक - चालू 

( ३ ) 
हे . 


हे . आर 


आर 


हे . 


आर 


४१ 


३८ 


०१८ 


००० 


०१८ 


४२ 


३८ 


० १० 


००० 


० १० 


४३ 


३८ 


० १० 


००० 


० १० 


४४ 


३८ 


० १८ 


००० 


०१८ 


४५ 


३ ९ 


० १ ९ 


००० 


० १ ९ 


४६ 


४० 


००९ 


००० 


००९ 


608 


४० 


० ० ९ 


००१ 


Obo 


४८ 


४१ 


०६२ 


००० 


०६२ 


४ ९ 


४३ 


१४९ 


००० 


१४९ 


५० 


४३ 


१४८ 


००० 


१४८ 


५१ 


४४ 


० ८३ 


८०० 


० ८५ 


५२ 


४५ 


० ४५ 


००१ 


०४६ 


५३ 


४७ 


०११ 


००१ 


èbo 


86 


४८ 


b८० 


००० 


०२१ 


५५ 


४ ९ 


०१० 


००० 


० १० 


५६ 


९ ० 


१ १७ 


००१ 


१ १८ 


५७ 


८६ 


० ४४ 


००० 


० ४४ 


५८ 


८६ 


०४३ 


००० 


०४३ 


५ ९ 


८७ 


० ९ ० 


००० 


० ९ ० 


६० 


८८ 


० ८ ९ 


८०० 


० ९ १ 


६१ 


४२ 


० ८० 


००१ 


० ८१ 


६२ 


४२ 


० ७ ९ 


० ०२ 


० ८१ 


६३ 


४२ 


१५९ 


००३ 


१६२ 


६४ 


४६ 


१ १७ 


80० 


१२१ 


६५ 


३३ 


२८ ९ 


००२ 


२ ९ १ 


33 


३३ 


२६६ 


००२ 


२६८ 


६७ 


३३ 


०१६ 


००० 


०१६ 


६८ 


१८ 


० ५ ९ 


००१ 


०६० 


६ ९ 


१८ 


० ५ ९ 


००० 


० ५ ९ 


060 


१८ 


११६ 


००२ 


११८ 


७१ 


१८ 


० ५ ९ 


००१ 


०६० 


७२ 


१ ९ 


० ५८ 


००१ 


० ५ ९ 


७३ 


२० 


०३८ 


००२ 


० ४० 


800 


bĆ 


०३९ 


८०० 


० ४१ 


७५ 


२२ 


०२० 


००० 


० २० 


360 


२२ 


० २० 


००० 


० २० 


6160 


२३ 


१ १४ 


८०० 


११६ 


७८ 


८ ९ 


० ९९ 


००१ 


१०० 


७ ९ 


८ ९ 


०८० 


००१ 


०८१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून ११-१७, २०२० / ज्येष्ठ २१-२७ , शके १९ ४२ 


११ 


( १ ) 


( २ ) 


अनुसूची- एक - चालू 

( ३ ) 
हे . 


आर 


हे . आर 


८० 


८ ९ 


१४५ 


००२ 


008b 


८१ 


८ ९ 


१२६ 


० ०२ 


१२८ 


८२ 


९ १ 


०७७ 


००१ 


० ७८ 


८३ 


९ १ 


१५७ 


० ०३ 


१६० 


८४ 


९ १ 


०४० 


000 


० ४० 


८५ 


९ २ 


०३५ 


000 


०३५ 


८६ 


९ २ 


०४५ 


000 


०४५ 


८७ 


९ २ 


००० 


८८ 


९ २ 


० ५२ 


000 


० ५२ 


८ ९ 


९ ३ 


१२४ 


000 


१२४ 


९ ० 


९ ३ 


०४२ 


००० 


०४२ 


९ १ 


७८ 


१४५ 


००१ 


१४६ 


९ २ 


७८ 


०७० 


000 


०७० 


९ ३ 


७८ 


०१२ 


००० 


० १२ 


९ ४ 


260 


०१० 


००० 


०१० 


९ ५ 


७ ९ 


० ९ १ 


000 


० ९ १ 


९ ६ 


८० 


०३४ 


000 


०३४ 


९ ७ 


८१ 


० २६ 


000 


० २६ 


९ ८ 


६० 


०१६ 


००० 


०१६ 


२ 


० ८३ 


००२ 


० ८५ 


१०० 


سه 


० ८७ 


० ०४ 


० ९ १ 


१०१ 


४ 


8bb 


००० 


११४ 


cob 


५ 


० ९ ३ 


००० 


० ९ ३ 


१०३ 


w 


११६ 


००० 


११६ 


१०४ 


१६० 


००० 


१६० 


- 


१०५ 


ob 


१०३ 


000 


१०३ 


१०६ 


११ 


०७५ 


००० 


०७५ 


१०७ 


११ 


०७५ 


000 


०७५ 


१०८ 


१२ 


० ९ ७ 


000 


० ९ ७ 


१० ९ 


७ 


०७७ 


० ०१ 


० ७८ 


११० 


७ 


० ९ ४ 


००१ 


० ९ ५ 


१११ 


७ 


०४२ 


000 


० ४२ 


११२ 


७ 


० ९ ८ 


००२ 


१०० 


११३ 


७ 


१ ९ ८ 


००२ 


२०० 


११४ 


१७ 


०३९ 


००१ 


० ४० 


११५ 


१७ 


०६७ 


००३ 


०७० 


११६ 


१७ 


०६८ 


००२ 


०७० 


एकूण . 


७५ ८ ९ 


० ८६ 


600300 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून ११-१७ , २०२०/ ज्येष्ठ २१-२७, शके १९ ४२ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


जिगांव प्रकल्प . 


प्रकल्पाचे वर्णन ( प्रयोजन ) 


समाजाला मिळणारे फायदे 


: 


जिगाव प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राकरीता. 
सिंचन क्षेत्र निर्मिती होवून शेतीसाठी पाणी सार्वजनिक पाणीपुरवठा उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा 
होणार असून त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणा 

असून 

ग्रामीण भागतील 
कष्टकरी शेतकरी, भूमिहिन शेतमजून यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत . 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक 


अनुसूची- चार 
पुनर्वसन , पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


टीप: -उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन ( मध्यम प्रकल्प ), जिल्हाधिकारी कार्यालय , बुलडाणा येथे निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४२५ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन , पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १९( १). 

शुद्धीपत्र 
क्रमांक कावि - भूसंपादन - इवद- ५६५-२०२० . - 

या कार्यालयाचे पत्र क्रमांक कावि -कक्ष-७२-प्रअ- भूसं -अका- १७६२-२०१८ अन्वये भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३३-२००९ -१०, मौजे येरळी, तालुका 
नांदुरा , जिल्हा बुलडाणा मध्ये कलम १९( १) ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, दिनांक जून ७-१३, २०१८ 
ला पृष्ठ ३१ ते ४६, अनुक्रमांक ६६३ वर प्रसिद्ध झालेली आहे. 
सदर प्रसिद्धीमध्ये पुढीलप्रमाणे दुरूस्ती वाचावी. 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३३-२००९-२०१०, मौजे येरळी (गावठाण - घरे), तालुका नांदुरा 
या ऐवजी 

असे वाचावे 


, 


अ . नं . 


घर 


बांधकाम क्षेत्र खुले क्षेत्र एकूण क्षेत्र बांधकाम क्षेत्र खुले क्षेत्र 


एकूण क्षेत्र 


नंबर 


( चौ.मी.) 


( चौ.मी. ) 


( चौ.मी.) 


( चौ.मी.) 


( चौ.मी.) 


( चौ.मी.) 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


६१.०० 


९ ५.८० 


१५६.८० 


४ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


५०.९ ० 


१०.७४ 


६१.६४ 


५ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


३७.३४ 


३७.३४ 
५८.८५ 


६ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१ ९ .२८ 


७८.१३ 


७ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


५२.४८ 


३३.५२ 


८६.०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून ११-१७, २०२० / ज्येष्ठ २१-२७, शके १९ ४२ 


१३ 


शुद्धीपत्र – चालू 


या ऐवजी 


असे वाचावे 


( चौ.मी.) 


( चौ.मी. ) 


( चौ.मी. ) 


( चौ.मी. ) 


( चौ.मी.) 


( चौ.मी. ) 


८ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१३.१० 


०.०० 


१३.१० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


७८.०० 


a 


२७.०० 


१०५.०० 


१० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


२ ९ .४५ 


१ ९ .८४ 


४ ९ .२ ९ 


११ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


३३.८५ 


०.०० 


३३.८५ 


१२ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


५ ९ .२४ 


५ ९ .२४ 


१३ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


३०.८० 


१ ९ १.६३ 


२२२.४३ 


१ 


१४ 


४४.७२ 


११८.४२ 


१६३.१४ 


४२.५५ 


११६.१५ 


१५८.७० 


११ 


२४ 


४४.६४ 


४५.५६ 


९ ०.२० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


कलम ११ मध्ये समावेश नसल्याने वगळले 


१२ 


२५ 


०.०० 


३४.५७ 


३४.५७ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


शासकीय मिळकत 


२५ 


३८ 


२०.११ 


१६.१३ 


३६.२४ 


0 


०.०० 


०.०० 


शासकीय मिळकत 


२६ 


३ ९ 


२५.६३ 


४०.७४ 


६६.३७ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


शासकीय मिळकत 


२७ 


४० 


१४२.४२ 


५१.२ ९ 


१ ९ ३.७१ 


१२५.४२ 


४८.२ ९ 


१७३.७१ 


२८ 


४१ 


३८.६४ 


२३.४६ 


६२.१० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


गावठाण हद्दीबाहेरील क्षेत्र असल्याने 
वगळले . 


४४ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


३.६४ 


३५.०० 


३८.६४ 


४५ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१२.०० 


१२.०० 


४६ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


३ ९ .७३ 


०.०० 


३ ९ .७३ 


४७ 


०.०० 


०.०० 


६४.७६ 


६४.७६ 


४८ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


२४.९ ४ 


१२.०४ 


३६.९ ८ 


४ ९ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१ ९ .७२ 


१०.२२ 


२ ९.९ ४ 


५० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


४४.५४ 


१७.७६ 


६२.३० 


५१ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


५१.२३ 


४.६० 


५५.८३ 


५२ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


२५.५१ 


२०.६६ 


४६.१७ 


५३ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१८.६० 


१३.२० 


३१.८० 


५४ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१८.६० 


१३.२० 


३१.८० 


५५ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


२ ९.९ ८ 


४०.६८ 


७०.६६ 


५६ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


५.०० 


०.०० 


५.०० 


५७ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१३.०० 


१४.०० 


२७.०० 


५८ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


३५.६२ 


३५.६२ 


६७ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१२६.८८ 


१२६.८८ 


६८ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


३.०० 


१२३.७५ 


१२६.७५ 


६ ९ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


७.०० 


७.०० 


अ .- एक -४ ( १५४५ ). 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून ११-१७, २०२०/ ज्येष्ठ २१-२७ , शके १९ ४२ 


शुद्धीपत्र चालू 


या ऐवजी 


असे वाचावे 


( चौ.मी.) 


( चौ.मी. ) 


( चौ.मी. ) 


( चौ.मी. ) 


( चौ.मी.) 


( चौ.मी. ) 


५२ 


१०२ 


३ ९ .७१ 


६.८४ 


४६.५५ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


ग्रा . पं . नमुना - आठ मालकीहक्क 
रकाना रिक्त असल्याने वगळले . 
शासकीय मिळकत 


६१ 


१११ 


०.०० 


४८.१ ९ 


४८.१ ९ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


८८ 


१३८ 


९ १.८० 


०.०० 


७२.१५ 


७२.१५ 


५ ९ .१६ 
२३.९ ७ 


३२.६४ 
७.१५ 


२०८ 


२५ ९ 


३१.१२ 


१४३.३० 


२२.५० 


१६५.८० 


२१० 


२६१ 


३१.८५ 


२३.९ ३ 


५५.७८ 


३०.२५ 


०.०० 


३०.२५ 


२११ 


२६२ 


२३.८३ 


०.०० 


२३.८३ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


गावठाण हद्दीबाहेरील क्षेत्र 
असल्याने वगळले . 


२१२ 


२६३ 


५४.४६ 


९ .४० 


६३.८६ 


२५.७१ 


९ .४० 


३५.११ 


२१३ 


२६४ 


३०.५० 


१७४.१४ 


२०४.६४ 


०.०० 


१७४.१४ 


१७४.१४ 


२१४ 


२६५ 


२६.९ ५ 


७६.७२ 


१०३.६७ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


२१५ 


२६६ 


२ ९ .१६ 


२३.६ ९ 


५२.८५ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


गावठाण हद्दीबाहेरील क्षेत्र 
असल्याने वगळले. 
गावठाण हद्दीबाहेरील क्षेत्र 
असल्याने वगळले . 
गावठाण हद्दीबाहेरील क्षेत्र 
असल्याने वगळले . 
गावठाण हद्दीबाहेरील क्षेत्र 
असल्याने वगळले. 


२१६ 


२६७ 


२३.११ 


११०.७० 


१३३.८१ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


२१७ 


२६८ 


२७.९ ० 


०.०० 


२७.९ ० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


२१८ 


२६ ९ 


३१.१५ 


६.२१ 


३७.३६ 


४.०० 


०.०० 


४.०० 


२१ ९ 


२७० 


३५.८४ 


०.०० 


३५.८४ 


०.०० 


२०.०० 


२०.०० 


२२० 


२७१ 


३ ९.९ ७ 


३३.८८ 


७३.८५ 


३ ९.९ ७ 


१० ९ .२८ 


१४ ९ .२५ 


२२१ 


२७२ 


२७.०६ 


२०.४७ 


४७.५३ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


गावठाण हद्दीबाहेरील क्षेत्र 
असल्याने वगळले . 
गावठाण हद्दीबाहेरील क्षेत्र 
असल्याने वगळले . 


२२२ 


२७३ 


३६.६२ 


८.७२ 


४५.३४ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


२२३ 


२७४ 


२४.७८ 


२६.७५ 


५१.५३ 


१४.०० 


०.०० 


१४.०० 


२२४ 


२७५ 


१५.८८ 


१६४.१८ 


१८०.०६ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


२२५ 


२७६ 


९ ८.४० 


४ ९ .२ ९ 


१४७.६ ९ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


गावठाण हद्दीबाहेरील क्षेत्र 
असल्याने वगळले. 
गावठाण हद्दीबाहेरील क्षेत्र 
असल्याने वगळले . 
गावठाण हद्दीबाहेरील क्षेत्र 
असल्याने वगळले . 
गावठाण हद्दीबाहेरील क्षेत्र 
असल्याने वगळले . 


२२८ 


२७ ९ 


९ .०० 


१५८.२१ 


१६७.२१ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


२२ ९ 


२८० 


३७.०० 


९९ .८० 


१३६.८० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


२३० 


२८३ 


०.०० 


४१६.६१ 


४१६.६१ 


०.०० 


१०.०० 


१०.०० 


२३१ 


२८४ 


११.९ ० 


१२५.२५ 


१३७.१५ 


११.९ ० 


११०.२५ 


१२२.१५ 
१३ ९ .६४ 


२३२ 


२८५ 


०.०० 


१७१.१४ 


१७१.१४ 


०.०० 


१३९ .६४ 


२३३ 


२८६ 


१३७.९ २ 


७५.०२ 


२१२.९ ४ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


शासकीय मिळकत 


४२ ९ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१०५.०६ 


०.०० 


१०५.०६ 


३८५ 


४४३ 


०.०० 


७४.०१ 


७४.०१ 


७४.०१ 


०.०० 


७४.०१ 


३ ९ २ 


४५० 


६१.६४ 


१०.०० 


७१.६४ 


६१.९ ४ 


१०.०० 


७१.९ ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून ११-१७, २०२० / ज्येष्ठ २१-२७, शके १९ ४२ 


१५ 


शुद्धीपत्र – चालू 


या ऐवजी 


असे वाचावे 


( चौ.मी. ) 


( चौ.मी.) 


( चौ.मी. ) 


( चौ.मी.) ( चौ.मी.) 


( चौ.मी.) 


३ ९ ५ 


४५३ 


६१.९ ४ 


१०.०० 


७१.९ ४ 


२८.०० 


३०.४५ 


५८.४५ 


४३० 


४८८ 


९८.९ ४ 


०.०० 


९८.९ ४ 


०.०० 


९८.९ ४ 


९८.९ ४ 


४४६ 


५०५ 


४३.७५ 


०.०० 


४३.७५ 


३ ९ .२५ 


०.०० 


३ ९ .२५ 
३४.२० 


४४ ९ 


५०८ 


२ ९ .७० 


९ .०० 


३८.७० 


२५.२० 


९ .०० 


४५१ 


१०१.७४ 


१७.७६ 


११ ९ .५० 


१००.२४ 


११८.०० 


५१० 
५१२ 


१७.७६ 
२३.८० 


४५३ 


१०१.९ ७ 


१३३.७७ 


१०१.९ ७ 


१२५.७७ 


३१.८० 
२३.९ ४ 


४५४ 


५१३ 


१२०.६० 


१४४.५४ 


१२०.६० 


२१.४४ 


१४२.०४ 


४६० 


५२० 


१४५.१८ 


०.०० 


१४५.१८ 


१४३.६८ 


०.०० 


१४३.६८ 


४६१ 


५२१ 


९ १.२० 


०.०० 


९ १.२० 


८६.२० 


०.०० 


८६.२० 


५२२ 


१०.८० 


७६.८५ 


६३.८० 


५.८० 


६ ९ .६० 


४६२ 
४६३ 


६६.०५ 
३०.१० 


५२३ 


०.०० 


३०.१० 


२६.६० 


०.०० 


२६.६० 


४६८ 


६५२ 


१५.०० 


१४ ९ .८५ 


१६४.८५ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


४६ ९ 


६५३ 


७२.०२ 


२२ ९ .३३ 


३०१.३५ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


४७० 


६५४ 


६७.८४ 


२३३.५१ 


३०१.३५ 


0 


०.०० 


00 


४७१ 


६७१ 


२ ९.९ ० 


४७०.५ ९ 


५००.४ ९ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


४७२ 


६७३ 


३०.०० 


०.०० 


३०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


गावठाण हद्दीबाहेरील क्षेत्र 
असल्याने वगळले. 
गावठाण हद्दीबाहेरील क्षेत्र 
असल्याने वगळले. 
गावठाण हद्दीबाहेरील क्षेत्र 
असल्याने वगळले . 
गावठाण हद्दीबाहेरील क्षेत्र 
असल्याने वगळले 
गावठाण हद्दीबाहेरील क्षेत्र 
असल्याने वगळले. 
गावठाण हद्दीबाहेरील क्षेत्र 
असल्याने वगळले . 
गावठाण हद्दीबाहेरील क्षेत्र 
असल्याने वगळले. 
गावठाण हद्दीबाहेरील क्षेत्र 
असल्याने वगळले. 
गावठाण हद्दीबाहेरील क्षेत्र 
असल्याने वगळले. 
गावठाण हद्दीबाहेरील क्षेत्र 
असल्याने वगळले . 


४७३ 


६७६ 


४०.५० 


१५.३० 


५५.८० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


४७४ 


६७८ 


२००.८४ 


०.०० 


२००.८४ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


४८० 


६७० 


१२.९ ६ 


०.०० 


१२.९ ६ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


४८१ 


६८ ९ 


४३.२० 


०.०० 


४३.२० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


४८४ 


२७२ अ 


३६.०० 


०.०० 


३६.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


एकूण क्षेत्र 


क्षेत्र . . २१३२०.०६ १४५१ ९ .१८ 


३५८३ ९ .२४ २०७८३.६२ 


१३० ९ १.६० ३३८७५.२२ 


बुलडाणा : 
दिनांक २१ मे २०२० . 


श्रीमती सुमन चंद्रा , 
जिल्हाधिकारी , बुलडाणा. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


